शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या 
नवीन संस्थेकरीता राज्य योजनेंर्गत मंजूर 
अनुदानातून फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२५६/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १८ जुले, २०२३ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११ 
/१५०/२०२३-२१०७१, दिनांक ०४.०७.२०२३. 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या नवीन संस्थेकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोग नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार निवासी डॉक्टर्स व विद्यार्थ्याच्या वसतीगृहाकरीता 
sea फर्निचर खरेदी करण्यास राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून एकूण रुपये 
१,२५,९८,९४०/- (रूपये दोन कोटी, पंचवीस लक्ष, अठ्ठ्याण/्णव हजार, नऊशे चाळीस फक्त) 
इतक्या रकक्‍्कमेस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


नग प्रति नग 


अ.क्र. फर्निचरचे नांव ae 
संख्या | किंमत 


एकूण किंमत 


a प्लेन मेटल बेड (साईज ८२७ १८०० «६९५ एम.एम) ३० १७५२३ ५२५६९० 


(SQ.MS.PIPE 50X25 MM & 25 MM, WALL 
THICK 1.6 MM 18 mm ply ) 


२ | पिलो (साईज ६०० X Yoo X 920 एम.एम) 30 ५९० १७७०० 

3 मेंट्रेस (AS PER STANDARD SIZE) 30 ९३८१ २८१४३० 
(साईज ८२७१८०० X Yoo एम.एम) 

8 | Halt चेअर (AS PER STANDARD SIZE) 30 ९३०७ २७९२१० 

५ | रायटिंग टेबल (साईज ९०० X G00 X ७५० एम.एम) ३० १८८२१ ५६४६३० 


ALL PANELS ARE MADE IN 18 MM PLY 
BOARD WITH SF. LAMINATE. ALL EDGE 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२५६/प्रशा-१ 


। नग | प्रति नग किंमत 
अ.क्र. फर्निचरचे नांव का ee एकूण किंमत 
संख्या । किंमत 
ARE COVER WITH 22X2 MM MATCH COLOR 
EDGE BANDING. FITTED WITH NECESSARY 
HARDWARE 
& | वोड़ोब (WARDROBE) IN METAL 30 २९४६३ ८८३८९० 
(साईज ६०० X ५०० X १८०० एम.एम) 
MADE IN METAL WITH POWDER COATED 
७ | Hew 30 १६२७३ ४८८१९० 
८ | पिलो कवर (PILLOW COVER) COTTON 30 ३९० ११७०० 
९ | कलर बेडशीट ३० ९९५ २९८५० 
हि o | स्टुडंटस HICH मेडएनमेटल | १० | १८८२१ | २०७०३१० 
(साईज८२७ २०३० ६९५ एम.एम) 
(SQ.MS.PIPE 50X25 MM & 25 MM, WALL 
THICK 1.6 MM) 
ea | पिलो (साईज६०० X 800 X १२० एम.एम) Es qo ५९० ६४९०० 
१२ | Hoe (AS PER STANDARD SIZE) | १० ९३८१ १०३१९१० 
(साईज८२७ X २०३०  १००एम.एम) 
१३ | स्टडी चेअर (AS PER STANDARD SIZE) ११० | १० ७०२१ ७७२३१० 
१४ | स्टडी टेबल (साईज ११०० X Yoo X ७५० एम.एम) दि qo | १९८५४ । २१८३९४० 
ALL PANELS ARE MADE IN 18 MM PLY 
BOARD WITH SF. LAMINATE. ALL EDGE 
ARE COVER WITH 22X2 MM MATCH COLOR 
EDGE BANDING. FITTED WITH NECESSARY 
HARDWARE 
१५ | वोड़ोब (WARDROBE) IN METAL | qo | २९४६३ ३२४०९३० 
(साईज ६०० X ५०० X १८०० एम.एम) 
MADE IN METAL WITH POWDER COATED 
WITH HANGER WITH LOCKER 
१६ । रंगीत बेडशीट (COLOR BED SHEET) | १० ९९५ १०९४५० 
(साईज ६०” X 90” COTTON) 
१७ । पिलोकवर (PILLOW COVER) COTTON | 990 | १० ३९० ४२९०० 
एकूण १,२५,९८,९४० 
अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 


शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२५६/प्रशा-१ 


३) 


Go 


~ 


2. 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 
सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, रत्नागिरी यांनी करावी. 

सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर फर्निचर साहित्याची / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व 
संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या SASS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२५६/प्रशा-१ 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१८१०५०००४०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 

S U D H | R DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8 

J A YA 2406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3D 


C8EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFF 
BF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 


Date: 2023.07.18 16:08:59 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


Cc AW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


